वाचा: 


महाराष्ट्र शासन 


आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखजीय कामगिरी करुन 
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील 
पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शाकांना रोख 
पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीस्पर्धा ११२१/प्र.क्र.३६/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 


तारीख : १९ जानेवारी, २०२२. 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो २०१२ /प्र.क्र १५८/१२/क्रीयुसे - २; 
दि.०५.०२.२०१४. 


२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो २०१८/प्र.क्र १०३/क्रीयुसे - २; 
दि.११.१०.२०१८. 


प्रस्तावना- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये ऑलिंपिक,राष्ट्रकूल व आशियाई स्पर्धामधील पदक विजेत्या खेळाडूंना रोख 
पारितोषिके देवून गौरविण्याची योजना कार्यन्वित आहे. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करुन 
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक 
देऊन गौरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी तसेच राज्याचे 
नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेली रक्‍कम विशेष रोख पारितोषिक म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | खेळाडूचे खेळ स्पर्धा सहभागी रक्‍कम 
नांव प्रकार देश संख्या । प्राविण्य (रू.ळाखात) 
खेळाडू मार्गदर्शक 
| १ |. २ > | 8 | ७ a | ७ | ८ 
7 श्री. विजय | कुस्ती ज्युनि.एशियन 7 रौप्यपदक | 2.00] ०.५० 
बाजीराव कुस्ती 
पाटील, चॅम्पियनिठाप,२०१९. 
कोल्हापुर दि.०९ ते १४ 
जुले,२०१९ थायलंड 
२ शाहु तुषार | नेमबाजी । ISSF २० सुवर्णपदक | ३.०० | ०.७५ 
माने, ज्युनि.वर्ल्डकप, 
कोल्हापुर जर्मनी YOM. Air 
Rifal Tem 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा ११२१/प्र.क्र.३६/क्रीयुसे-२ 


अ.क्र 


खेळाडूचे नांव 


खेळ 
प्रकार 


स्पर्धा 


प्राविण्य 


प्रस्तावित रक्‍कम 
(लाखात) 


खेळाडू मार्गदर्शक 


२ 


1 ४ | 


1७ | ८ 


श्रीमती तेजस्विनी 
सावंत, कोल्हापुर 


१४ वी एशियन 
शुटिंग 
चॅम्पियनशिप, 
दोहा कतार 
दि.०३ ते 
१४नोव्हेंबर,२०१९ 


५० मी.रायफल 
प्रोन महिला टिम 


शि 


सुवर्णपदक 


७.०० शि 


५० मी.रायफल ३ 
पी महिला टिम 


१२ 


कास्यपदक 


3.०० | 


विक्रम राजेंद्र इंगळे, 
कोल्हापुर 


रो.स्केटिंग 


१८ वी एशियन 
रोलर स्केटिंग 
चॅम्पियनशिप, ४ ते 
१४ सप्टेंबर,२०१८, 
कोरीया 
Speed(Track 
4ooM+D) 


१२ 


कास्यपदक 


०.७५ 


नरसिग पंचम 
यादव 


कुस्ती 


२०१५ सिनीअर 
एशियन कुस्ती 
चॅम्पियनशिप, 
दोहा-कतार दि.५ 
ते १५ मे,२०१५ 


१४ 


कास्यंपदक 


3.00 | ०.७५ 


अविनाठा 
साबळे, बीड 


IPs 


अँथलेटिक्स 


२३ वी एशियन 
अँथलेटिक्स 
चॅम्पियनशिप 
दोहा,-दि.२१ ते 
१४ एप्रिळ,२०१९ 
(३००० 


मी.स्टीपळचेस) 


7 


रौप्यपदक 


५.०० 


सुकांत इंदूकांत 
कदम,जि.सांगली 


परा 
बॅडमिंटन 


पॅरा बॅडमिंटन 
जागतिक स्पर्धा, 
स्वित्झर्लंड, 
दि.२० ते २५ 
ऑगस्ट, २०१९ 


a 


कास्यंपदक 


7 ०.२५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा ११२१/प्र.क्र.३६/क्रीयुसे-२ 


अ.क्र | खेळाडूचे नांव खेळ स्पर्धा सहभागी प्रस्तावित रक्‍कम 
प्रकार देश प्राविण्य (लाखात) 
संख्या खेळाडू मार्गदर्शक 
१ २ ३ 1 ४ | 4 द ७ | ८ 
८ | राहुल बाळू कुस्ती | वरिष्ठ आशियाई १३ । कास्यपदक | ३.०० | ०.७५ 
आवारे, पुणे कुस्ती अंजिक्यपद 
स्पर्धा, नवी दिल्ली. 
fe.9¢ 723 
फेब्रुवारी, 2098 
वरिष्ठ जागतिक | २५ । कास्यपदक | 90.00] २.५० 
कुस्ती अजिंक्यपद 
स्पर्धा, 
कझाकीस्तान. 
दि.२९ ऑगस्ट ते 
२२ सप्टेंबर, २०१९ 
४०.०० | ६.२५ 
एकूण रक्‍कम ४६.२५ 


अक्षरी रू.सेहेचाळीस लक्ष, TIA हजार फक्त 


३. उपरोक्त बाबीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३,२२०४- क्रीडा व युवक सेवा १०४ क्रीडा व 


खेळ (०९)(०६) ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धामधील पदक विजेत्यांना रोख पारितोषिक देणे 


(२२०४ ५३२१)-५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाली, सन २०२१.२२ या अर्थिक वर्षाकरिता केलेल्या 


अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले 


आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


४. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आंहरण व संवितरण 


अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा ११२१/प्र.क्र.३६/क्रीयुसे-२ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११९१२५११९२०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Swati Madhukar =a 


2.5.4.20=82e1d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9 
700fe62cba2439a8 1b4be4, 


Na nal serial INumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9d 
b4f8d59bc9d8067628d62bcdc1a, cn=Swati Madhukar Nanal 


Date: 2022.01.19 12:53:14 +05'30" 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री(क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.राज्य मंत्री(क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१०. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 

१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१३. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५. वित्त विभाग(व्यय-५)/अर्थ-८/ नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. कक्ष अधिकार(अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. निवड नस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


